वर्ष ९ , अंक २५ ( २ ) ] 


Mar 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 

बुधवार , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ५६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०००३२ , दिनांक १ मार्च २०२३ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


भाग चार - अ - ५६-१ 


अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक संकीर्ण -० ९ / २०१ ९ / प्र.क्र .११४ / अ - २.- भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , त्याच्या कलम १० ९ च्या पोट - कलम ( १ ) 
व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी , महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचे पुढील प्रारूप , त्यामुळे बाधा पोहचण्याचा संभव 
असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११२ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त प्रारूप , महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक ३ एप्रिल , २०२३ रोजी किंवा 
त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


उपरोक्त दिनांकापूर्वी , उक्त प्रारूपाच्या बाबतीत , कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रधान सचिव ( वने ) , महसूल व वन विभाग , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ यांच्याकडे ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त होतील त्या 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


प्रारूप नियम 

१. या नियमांस , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
( सुधारणा ) नियम , २०२३ असे म्हणावे . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

२. भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
याच्या नियम १ ९ मध्ये , पोट - नियम ( ३ ) नंतर , पुढील पोट - नियम जादा दाखल करण्यात येईल 

: 


२ 


" ( ४ ) जेव्हा भूमिसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १ ) याच्या कलम ११ खालील निवाडा , १ जानेवारी , २०१४ 
पूर्वी घोषित करण्यात आलेला नसेल तेव्हा , अशा प्रकरणी , भरपाईची परिगणना करण्याकरिता बाजार मूल्य निश्चित करण्याची 
तारीख ही , अधिनियमाच्या प्रारंभाची तारीख , म्हणजेच १ जानेवारी २०१४ ही तारीख असेल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सुनिल कोठेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 1st March 2023 . 

NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


No. Sankirn - 09 / 2019 / C.R.114 / A - 2 . The following draft of rules further to amend the Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
( Maharashtra ) Rules , 2014 , which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of 
the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 109 of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) 
in its application to the State of Maharashtra and of all other powers enabling it in that behalf , 
is hereby published , as required by section 112 of the said Act , for the information of all persons 
likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration by the Government of Maharashtra on or after the 3 day of April , 2023 . 


2. Any objection or suggestion , which may be received by the Principal Secretary ( Forests ) , 
Revenue and Forests Department , Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft before the aforesaid date , will be 
considered by the Government . 


DRAFT RULES 

1. These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement ( Maharashtra ) ( Amendment ) Rules , 2023 . 


2. In rule 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement ( Maharashtra ) Rules , 2014 , after sub - rule ( 3 ) , the following sub 
rule shall be added namely : — 


" ( 4 ) Where an award under Section 11 of the Land Acquisition Act , 1894 ( I of 1894 ) 
has not been declared before the 1st January 2014 , in such cases the date for ascertaining 
market value for Calculation of compensation shall be the date of commencement of the Act 
i.e. , 1st January 2014. " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL KOTHEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


